मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, 
कोल्हापूर हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत विभाग व 
उपविभागातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेस दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.७/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३.१०.२०१८. 


संदर्भः १) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/ 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-५/३०३४, दि.११.९.२०१८. 
२) शासन ज्ञापन क्रमांक:ःसीओई २०१८/प्र.क्र.७/ज.वि.,दिनांक ६.४.२०१८ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळीळल अधीक्षक अभियंता, उभारणी 
मंडळ, कोल्हापूर व त्यांच्या अंतर्गत विभाग/उपविभागातील आकृतिबंधानुसार मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २९५ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ४६ पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक 
२८.०२.२०१९ पर्यंत किंवा संबंधित कर्मचारी त्या पदावर कार्यरत असेपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल त्या 
दिनांकापर्यंत (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिळेळा आहे) मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत आहे. 


>) या पदांवर होणारा नियत अस्थायी आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी आस्थापना) 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च , १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली SSAA (अनिवार्य) (४७०१ आय १६२)” व " मागणी क्र. आय-५ (रूपांतरीत 
आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 
कर्ज, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६२९) या लेखाशिर्षाखालील खर्ची 
टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क.,दिनांक 
०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव 
यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.७/जवि 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८१०२४१४४३०७९८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
Dnyandeo eign camera 
Maharashtra, OU = Water Resources 


Ananda Bagade bn iio. 145e15 40860 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 

अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर (५ प्रती) 

अधिक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग, पुणे 
ज.वि.संग्रहार्थ 


-..> "८.> > *-> ६--* > 


शासन निर्णय क्रमांक सीओई २०१८/प्र.क्र.७/ज.वि. दि. २३.१०.२०१८ चे 


विवरणपत्र १ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 

अ.क्र पदनाम अ.अ का.अ. का.अ. का.अ. का.अ. उजनी । HLA. म्हेसाळ | का.अ. का.अ. | 

उभारणी टेंभू विद्युत (विवया) ताकारी विद्युत जलविद्युत व जलविद्युत | विद्युत व उभारणी उभारणी 

मडळ, उ.सि.वि. (विवया) उपसा उपसा सिंचन विभाग इंदापूर | यांत्रिकी विभाग विभाग 

कोल्हापूर ओगलेवाडी (उप सिंचन विभाग, संकल्पचित्र विभाग,सांगली | (विवयां) (विवयां) 

वि.कण्हेर आणि धोम सांगली विभाग कोल्हापूर क्र.१ अलोरे | क्र.३ 
जवि उप कोयनानगर 
वि.वेणानगर) 

a 2 3 fF lB 4 & | ow ८ ९ | 9 | 49 
| 09 | q | कार्यकारी अभियंता (विवयां) | oo fF lc fd q Fo q Fo q Fd q fF oi fo | ०४ 
०२ उप अभियंता (विवयां) Fo ०२ ०४ ०४ ०४ ०४ fF oa 2 २१ 
०३ | क.अ./शा.अ./सअश्रे-२ | oo | ०५ १६ ०४ १६ Fae | q 2 प द्र 
og  । विभागीय लेखापाल [_-- ee ns ee nn Gs 
०५ | प्रथम लिपीक fF od fo ol pF | Fo Fo Fo Foo Po oY 
०६ भांडारपाल/सहा.भांडारपाल fo Fo q Fd q fo | od q | oo | | Fo 03 
०७ वरिष्ठ लिपीक | oo 02 ०७ ०२ od ०७ 2 3 ३१ 
०८ =| लघुलेखक [1 - [1 - | - [1 - | 0१ | --___|[___--___|[__-- __|__0१ 
०९ | लिपीक-टंकलेखक/टंकलेखक | oo ०५ १३ ०७ १६ 93 3 Fas दट 
| 9 | संगणक Foe Foe Fo | oe | od q | oo foo Fo ०१ 
|__११ | १ भांडारपाल [_-___| Fo | -____| | fF od q | oo | | | Foo | ०१ 
१२ । सहाय्यक आरेखक ee en Sn ०२ ee -- | --_ [6६ 
१३ । अनुरेखक fF od Ft Fd ०२ ०३ ०२ २ Poa १३ 
१४ | वाहन चालक Foo ft 02 Fd o8 03 Fo o- [| - | % 
१५ विद्युत यांत्रिको | oo Fd q | | =| Fe og fF oo Fo | od 
१६ । वीजतंत्री ee ee 02 Fd १२ 1 --__ | --__ | -- 1१68 
१७ । तारतंत्री ee se es [1 -- | - | ०३ Po o- | = [4 
१८ । दप्तरी fF od fF ll Fo ol fF -- | Fo Foo fo fo ०१ 
१९ | नाईक 1 - | - | - | - | 0१___ | --___|[___--___|___-- __|__0१ 
२० | शिपाई/चपराशी | | ०३ ०७ ०३ शिळ | ०९ जिक उर 
२१ «| चौकीदार | oo Fd Fd Fo ०४ ०४ ae fo ११ 
एकूण | oe 23 48 २५ ८८ ६७ | | १८ २९५ 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 

DN: CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = IN, S = Maharashtra, 
O = Government Of Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 

Date: 2018.10.24 14:52:30 +05'30' 


(ज्ञा. आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


Dnyandeo Ananda 899१06 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.७/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक सीओई २०१८/प.क्र.७/ज.वि. दि. २३.१०.२०१८ चे 


विवरणपत्र २ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
अ.क्र. कर्मचा-याचे नांव पद सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
१) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ,कोल्हापूर 
श्री. परशराम महादेव घसारी सहाय्यक दि.३०/०९/२०२० 
भांडारपाल 
एकूण १ 
२) ताकारी विद्युत (विवयां) उपसा सिंचन विभाग,सांगली 
१ श्री.हायाळसिध्दा हनुमंताप्पा पुजारी वाहन चालक दि.३१/०३/२०२५ 
२ श्री.दत्तात्रय चंद्रप्पा पाटील तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/१२/२०२४ 
3 श्री.वसंत दत्तात्रय देसाई तांत्रिक मदतनीस | दि.३०/११/२०१९ 
४ | श्री.विठठल रावजी चाळके तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/१०/२०२१ 
4 श्री.चंद्रकांत aa भालेराव मजूर दि.३०/०६/२०२० 
णर्क्ण y 
3) उजनी जलविद्युत विभाग,इंदापूर 
Ke श्री. भागवत भिकाजी गायकवाड चौकीदार f&.30/0§/2023 
एकूण 1१ | 
४) कार्यकारी अभियंता,म्हैसाळ विद्युत व यांत्रिकी विभाग,सांगली 
cz श्री.सुनिल धोंडू पवार तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/०३/२०२२ 
२ | श्री.अशोक रामचंद्र जाधव तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/०५/२०२३ 
3 श्री.दगडू सदाशिव कदम वाहन चाळक । दि.३१/०५/२०२२ 
४ | श्री.सुभाष बाबूराव सोलकर मजूर दि.३०/०६/२०२४ 
५ | श्री.गोविंद गणपती माने मीटर वाचक  । दि.३१/१२/२०२१ 


एकूण ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.७/जवि 


५) कार्यकारी अभियंता,उभारणी विभाग(विवयां) क्र.१,अलोरे 


१ तुकाराम उमाजी लोकरे वाहनचालक दि.३१/५/२०२१ 
२ दिलीप गणपत सुतार वाहन चालक दि.३०/६/२०१९ 
३ दिपक सखाराम साळुंखे कारकून दि.३१/५/२०२४ 
४ नागनाथ भिमाशंकर बगाडे कारकून दि.३१/१/२०२६ 
५ INE नारायण कदम कातारी दि.३१/१०/२०२१ 
g श्रीपाद अनंत तेलसंग तारतंत्री वि,३२१/८/२०२४ 
9 रविंद्र रामचंद्र मोरे तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
८ प्रभाकर विठ्ठल बामणे तारतंत्री दि.३१/५/२०२३ 
g यडावंत रामचंद्र वरेकर तारतंत्री दि.३१/५/२०२२ 
१० सुनिल तातोजीराव साळुंखे तारतंत्री दि.३१/५/२०२४ 
११ । सुरेश बाबू होडे तारतंत्री दि.३०/६/२०२४ 
१२ संभाजी पांडूरंग बगडे तारतंत्री दि.३१/७/२०२१ 
१३ मकबुल फकीर शोख तारतंत्री दि.३१/१०/२०२४ 
१४ WaT महादेव सुतार यांत्रिकी दि.३१/१०/२०२१ 
१५  । हिंदूराव किसन डोंगरे तांत्रिक मदतनीस | दि.३०/६/२०२१ 
१६ सुभाष दत्तात्रय कुराडे तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/३/२०२१ 
१७ विश्वनाथ रामजी सरफरे तांत्रिक मदतनीस | दि.३०/६/२०२३ 
१८  । राजेंद्र व्यंकटराव सुर्वे तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/७/२०२३ 
१९ बजरंग शंकर जाधव तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/३/२०२५ 
२० वसंत रामचंद्र सुतार तांत्रिक मदतनीस | दि.३०/६/२०२१ 
२१ महामूद हसन शोख तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/१/२०२७ 
२२ अनिल भाऊ पवार तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/५/२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.७/जवि 


२३ दाजी पांडूरंग लाड तांत्रिक मदतनीस | दि.२८/२/२०२१ 
२४ रामचंद्र महादेव पवार तांत्रिक मदतनीस | दि.३१/५/२०२६ 
२५ मनोहर पांडूरंग चाळके तांत्रिक मदतनीस । दि.३१/५/२०२४ 
2 दिपक श्रीरंग माने तांत्रिक मदतनीस | दि.३०/११/२०२५ 
२७ श्रीमती शारदा वसंत चव्हाण स्वच्छक दि.३१/५/२०२२ 
or नारायण नामदेव सुतार मजूर दि.३०/४/२०३० 

एकूण २८ 

६) कार्यकारी अभियंता,उभारणी विभाग(विवयां) क्र.३,कोयनानर 
१ | युसुफ महमंद सय्यद मदतनीस दि.३१/१२/२०२२ 
Q दिलीप महादेव नरसाळे कारकून दि.३१/१/२०२३ 
3 सिताराम तुकाराम पुजारी कनिष्ठ यंत्र वि:३१/३/३०११ 
कारागिर 

४ हुसेन इस्माइल नावलेकर हत्यारपाल दि.३१/५/२०२३ 
५ विठोबा रामू कदम मजूर दि.३१/५/२०२२ 
g श्री.दिपक Ug चव्हाण पहारेकरी दि.३०/६/२०२१ 

एकूण ०६ 

कुण ४६ 


Dnyandeo Ananda 


Bagade 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
N: CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra. 


OU = Water Resources Department 
Date: 2018.10.24 14:52:51 +05'30" 


(ज्ञा.आ. बागडे) 


शासनाचे उप सचिव 


